महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास 
वेतन व भत्त्यापोटी सहायक 


अनुदान वितरीत करण्याबाबत 
(अनिवार्य) (२२१५०४१), 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) 
महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.८१/पापु-२३ 
७वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख: १४ मार्च, २०२३ 


वाचा :- 


१) शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांकः मजीप्रा-२०१४/प्र.क्र.३३(आ/पापु-२३, 
दिनांक २३.०३.२०१७. 

२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/ प्र.क्र.५२/ सेवा-३, दिनांक २२.११.२०२१ 

३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२२/ प्र.क्र.४३/ अर्थ-३, दिनांक ०४.०४.२०२२ 

४) शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.८१/पापु-२३, दिनांक 
३१.०५.२०२२. 

५) शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.८१/पापु-२३, दिनांक 
०५.०७.२०२२. 

६) शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.८१/पापु-२३, दिनांक 
09.99.2022. 

७) शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.८१/पापु-२३, दिनांक 
92.09.2023. 

८) शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.२०२/पापु-२३, दिनांक 
०६.०२.२०२३. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते तसेच 
निवृत्तीवेतन यांचे दायित्व शासनाने स्वीकारण्याचा व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे जमा होणारे 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.८१/पापु-२३ 


ईटीपी चार्जेस व तांत्रिक शुल्क शासनाकडे जमा करण्याचा धोरणात्मक निर्णय मंत्रीमंडळाने दिनांक 
१६.०३.२०१७ च्या बैठकीमध्ये घेतला असून त्यानुषंगाने संदर्भाधीन दिनांक २३.०३.२०१७ चा शासन 
निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील अधिकारी/कर्मचारी यांचे 
वेतन व भत्ते अदा करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला अनुदान म्हणून २२१५०४१ या 
लेखाशिर्षाखाली वित्तीय वर्ष सन २०२२-२३ करिता एकूण रुपये १८२.०३९२ कोटी इतके अनुदान 
वाचा मधील अनुक्रमांक ४ ते ८ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आले आहे. आता पुढील 
वेतन अनुदान वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातीळ अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते यासाठी महाराष्ट्र 
जीवन प्राधिकरणाला अनुदान म्हणून “मागणी क्रमांक - वाय २, २२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, ०१, 
पाणी पुरवठा ००१, संचालन व प्रशासन (०१) आस्थापना (०१)(०४) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास 
वेतन व भत्त्यापोटी सहायक अनुदान, (अनिवार्य/दत्तमत) (2294A089), ३६, सहायक अनुदाने 
(वेतन)” या लेखाशीर्षांतर्गत रुपये ३५,००,००,०००/- ( अक्षरी रुपये पस्तीस कोटी फक्‍त ) इतकी 
रक्‍कम या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला खालील अटींच्या अधीन राहून वितरीत 
करण्यात येत आहे. 


अ) या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणारा निधी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या 
नियमित आस्थापनेवरील कर्मचा-यांच्या सन २०२२-२३ मधील मंजूर व अनुज्ञेय वेतन / 
भत्त्यासाठी वापरण्यात यावा. वेतन / भत्त्यांच्या यापूर्वीच्या कोणत्याही थकबाकीसाठी या 
निधीचा वापर करु नये. या निधीचा अन्य बाबींवरील खर्च ही वित्तीय अनियमितता 
समजण्यात येईल व san कृतीसाठी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी शिस्तभंगाच्या 
कारवाईस पात्र राहतील. 

ब) फेब्रुवारी, २०२३ अखेर प्राधिकरणाकडे जमा झालेले तांत्रिक शुल्क व ईटीपी चार्जेस 
शासनाकडे त्वरीत जमा करावेत. 

क) वित्त विभागाने संदर्भाधीन दि.२२.११.२०२१ च्या शासन परिपत्रकान्वये दिलेल्या 
निदेशासनुसार अतिप्रदान रकमेच्या अनुषंगाने प्राधिकरणाने संबंधित कर्मचा-यांकडून 
वचनपत्र घ्यावे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.८१/पापु-२३ 


२. या झासन निर्णयान्वये वितरीत केलेली रक्‍कम प्राप्त करुन घेण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरणाचे संचालक (वित्त), श्री.राजेंद्र मडके, यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून तर 
श्री.रा.म. गेंगजे, उप सचिव, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


३. शासनाद्वारे देण्यात येणारे वेतन अनुदान लाभार्थ्यांच्या बंक अकाऊंटमध्ये ECS द्वारे प्रदान 
करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत वेतन अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरित्या F Offline 
पद्धतीने वितरीत करण्यात येऊ नये. 


8. वितरीत केलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना राज्य 
शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व 
अटी / शर्तीचे पालन करावे. 


प. सदर रकमेच्या प्रत्यक्ष खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र संचाळक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरण यांनी सादर करावे. उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करताना कर्मचारीनिहाय प्रत्यक्ष वितरीत 
रकमेचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्यात यावे. 


६. प्रस्तुत प्रकरणी होणारा खर्च “मागणी क्रमांक - वाय २, २२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, 
०१, पाणी पुरवठा ००१, संचालन व प्रशासन (०१) आस्थापना (०१)(०४) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास 
वेतन व भत्त्यापोटी सहायक अनुदान, (अनिवार्य) (२२१५०४१), ३६, सहायक अनुदाने (वेतन)” या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून सन २०२२-२३ च्या मंजूर आर्थिक तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


9. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४८/अर्थ-३,दिनांक ४ एप्रिल, 
२०२२ अन्वये विभागांना दिलेल्या अधिकारात तसेच बीम्सप्रणाळीवर उपलब्ध केलेल्या निधीच्या 
मर्यादेत सदर झासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहेत. या परिपत्रकान्वये नमूद केलेल्या अटी व 
शर्तीची पूर्तता होत आहे. 


आ सेवार्थ प्रणालीच्या धर्तीवर संगणकीकृत पोर्टल कार्यान्वित न झाल्यास आगामी 
कालावधीत निधी रोखून ठेवण्यात येईल, याची प्राधिकरणाने प्रकर्षाने नोंद घ्यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.८१/पापु-२३ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१४११०८३२३३२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


R AJ F N D R A Digitally signed by RAJENDRA MAHADEV GENGAJE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=WATER SUPPLY AND SANITATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=9e6d5121ea1547cSb6abac50546c582bc9c 


b02d8c4ee0e57eb3442ad725208b5, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=D90328C2FC4E73B881BCFEA3BC582 
4FA462A2EC1E4EAD4BFE3B49791 12BDB493, 


GENGAJE =: Se Nora Gi ne aaa 
( रा.म. गेंगजे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा) 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण 

मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण 


प्रत: माहितीस्तव, 


वित्त विभाग, व्यय-३/ अर्थसंकल्प-१८ कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई. 
पापु-४ / पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई. 
निवडनस्ती, पापु-२३ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


